प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव 
(विभागप्रमुख) गृहनिर्माण विभाग यांना प्रदान 
केलेल्या वित्तीय शक्‍तींचे पुनर्प्रत्यायोजन 
करणेबाबत........ 
महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०२३/प्र.क्र.१५८/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ 


प्रस्तावना :- 

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८, भाग - पहिला, उप विभाग - एक ते पाच मध्ये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्गमीत केलेल्या वाचा येथील 
दि.१७.०४.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णया अन्वये, प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांना 
विभागप्रमुख म्हणून विविध स्वरुपाचे वित्तीय अधिकार प्रदान केळे आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार विभाग 
प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तींपैकी बिगर धोरणात्मक बाबींसंबंधीच्या वित्तीय व प्रशासकीय 
अधिकारांचे पुनर्प्रत्यायोजन करण्याची बाब विचाराधिन होती. त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या वाचा येथील दि.१७.०४.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन आणि 
त्यामध्ये अंतर्भुत केलेल्या अटींच्या अधिन राहून, विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण 
विभाग यांना प्रदान करण्यात आलेल्या काही वित्तीय शक्तींचे पुनर्प्रत्यायोजन करुन, सोबत जोडलेल्या 
सहपत्रातील वित्तीय शकती या विभागातील सह सचिव/उप सचिव (प्रशासन-१) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


२. यासंदर्भातील यापुर्वी निर्गमीत करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार पुनर्प्रदानाबाबतचे या विभागाचे 
आदेश/झासन निर्णय निष्प्रभावित करुन सदर शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३१००६१५५९०८३४०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, का 
ARVIND TULSHIRAM SHETE 
N: CN = ARVIND TULSHIRAM 


TULSHIRAM eae C= IN, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


5 H ET E OU = HOUSING DEPARTMENT 


(अरविंद ate ) 

अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग 
प्रत, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व अधिकारी आणि सर्व कार्यासने, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. निवडनस्ती (प्रशासन-१). 


Cc AW A WO 


(गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०२३/प्र.क्र.१५८/प्रशा-१, दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे सहपत्र) 
प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (विभागप्रमुख) गृहनिर्माण विभाग यांना प्राधिकृत केलेल्या वित्तीय अधिकारांपैकी सह सचिव/उप सचिव (प्रशासन-१) यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचे 


विवरणपत्र. 
अ. | वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका | नियम वित्तीय शक्‍तीचे वर्णन विभाग प्रमुखांना | सह सचिव/उप सचिव (प्रशासन-१) यांना प्रदान 
क्र. | १९७८ भाग पहिला, उप विभाग | क्रमांक प्रदान करण्यात करण्यात आलेल्या अधिकाराची मर्यादा 
- एक मध्ये सुधारणा केलेल्या आलेले 
वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग 
वित्त विभागाच्या अधिकार पांचे दष मागाला प 
ee एक ते पाच मधील उप विभाग-एक मध्ये 
दि.१७.०४.२०१५ रोजीच्या सुधारणा 
सुधारणा केलेल्या वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णया सोबतच्या waar 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक दि.१७.०४.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णया 
सोबतच्या परिशिष्टातील नियमातील (अटींच्या 
अधीन राहून) 
i १२ १३६, | मोटारगाडी/जीप/स्टेशनवॅगन/मोटारसायकल/स्कूटर/मोपेड/यांत्रिकी | पूर्ण अधिकार | मोटारगाडी/ जीप/ स्टेशन वॅगन वगळून 
१३७ व | (स्वयंचलित) २ किंवा ३ चाकी वाहन विकत घेण्यासाठी शासकीय उर्वरित वाहनाच्या पूर्ण किंमतीएवढे 
१३९ । कर्मचा-यांना वाहन अग्निम मंजूर करणे. 
२ १३ १३६, | शासकोय अधिकारी/कर्मचा-यांना संगणक/लॅपटॉप/टबलेट संगणक | पूर्ण अधिकार | केवळवर्ग३व४च्या कर्मचा-यांकरिता 
१३७ व | खरेदी करण्यासाठी अग्निम मंजूर करणे. 
१३९ 
३ १४ १३६, | सायकल खरेदी करण्यासाठी शासकीय चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांना अग्निम | पूर्ण अधिकार | पूर्ण अधिकार 
१३७ व | मंजूर करणे. 
१३९ 
7 १६ १४२ (क) | दौ-यावर जाण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी/अराजपत्रित शासकीय | पूर्ण अधिकार | केवळ अराजपत्रित शासकीय 
कर्मचा-यांना प्रवास भत्ता अग्रिम मंजूर करणे. कर्मचा-यांकरिता 
५ १९ १४२ (जे) | अराजपत्रित शासकीय कर्मचा-यांना सण SATA मंजूर करणे. पूर्ण अधिकार | पूर्ण अधिकार 


(गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०२३/प्र.क्र.१५८/प्रशा-१, दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे सहपत्र) 
प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (विभागप्रमुख) गृहनिर्माण विभाग यांना प्राधिकृत केलेल्या वित्तीय अधिकारांपैकी सह सचिव/उप सचिव (प्रशासन-१) यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचे 


विवरणपत्र. 
अ. वित्तिय अधिकार नियम वित्तीय शक्‍तीचे वर्णन विभाग प्रमुखांना | सह सचिव/उप सचिव (प्रशासन-१) यांना प्रदान 
क्र. | नियमपुस्तिका १९७८ भाग | क्रमांक प्रदान करण्यात करण्यात आलेल्या अधिकाराची मर्यादा 
पहिला, उप विभाग - दोन आलेले अधिकार 
डि : दो जडे वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग एक ते 
मध्ये सुधारणा केलेल्या याचं ae मध्ये सुधारणा 
पाच मधील उप विभाग-दोन मध्ये सुधारणा 
वित्त विभागाच्या र 
: केलेल्या वित्त विभागाच्या दि.१७.०४.२०१५ 
दि.१७.०४.२०१५ रोजीच्या जीच्या 
रोजीच्या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातीळ 
शासन निर्णया सोबतच्या अटींच्या 
न नियमातील ( अधीन राहून) 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक 
| शिंका २व७ | आकस्मिक खर्चास मंजूरी देणे. स्वतःच्या प्रत्येक प्रकरणी रु. ५०,०००/- (वार्षिक रु. १.०० 
कार्यालयासाठी | लक्ष मर्यादेस अधिन) 
प्रतिवर्षी रु. ५.०० 
लक्ष पर्यंत 
२ ९ २२ । आकस्मिक खर्चाच्या देयकावर प्रति स्वाक्षरी करणे. पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार 
3 १९ ६९ | शासकोय वाहनांच्या देखभालीवरील, ती सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि पूर्ण अधिकार (अ) पेट्रोलवर चालणा-या प्रत्येक वाहनासाठी 
त्यांच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चास मंजुरी देणे (पेट्रोल, डिसेल, इंजिन ऑईल प्रतिवर्षी रु. ५०,०००/- पर्यंत 
यांवरील खर्चाचा (या शक्तीच्या वर्णनात)अंतर्भाव राहणार नाही.) (आ) डिझेलवर चालणा-या प्रत्येक वाहनासाठी 
प्रतिवर्षी रु. ६०,०००/- पर्यंत 
if 48-31 ६९ | कार्यालयीन वाहने, (स्टाफ कार) व शासकीय वाहनांसाठी पेट्रोल / डिझेल | पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार 
/ वंगण तेल / इंजिन ऑईल/ सी. एन. जी. खरेदी करण्यासाठी खर्च मंजूर 
करणे 
५ ३५ ८९ | त्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातील आणि दुय्यम कार्यालयातील फर्निचरच्या | पूर्ण अधिकार प्रतिवर्षी रु. ५०,०००/- पर्यंत 
दुरुस्तीला मुंजुरी देणे. 
६ ४३-अ १४० | दैनंदिन कार्यालयातील उपयोगासाठी संदर्भ पुस्तके, war विकत | पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार 
घेण्यास मंजुरी देणे. 


